विमानचालन संचालनालयातील दोन वैमानिकांना 
“जर्मनी” येथे उजळणी प्रशिक्षणाकरिता 
पाठविण्यास मान्यता तसेच प्रशिक्षणावरील खर्चास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं-११२४/प्र.क्र.९८ /विमान-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक - ०६मे, २०२४ 


वाचा: १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/प्र.क्र.३५/२८-अ, 
दि.२३ एप्रिल,२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले मा.शक्‍ती प्रदत्त 
समितीच्या दि.६.०४.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. विचासं-१११८/प्र.क्र.८०/२८-अ, 
दिनांक ८/५/२०१८ 
३) एअरबस कंपनीचा दि.०९.०४.२०२४ रोजीचा ई-मेल संदेश 
४) विमानचालन संचालनालयाचे पत्र क्र.विचासं/जा.क्र.४७८/२०२४, दिनांक 
१८.०४.२०२३ 
५) विमानचाळलन संचालनालयाचे पत्र क्र. डीए/एडीएम/४९९/२०२४ 
दि.२९.०४.२०२४ चे पत्र 
६) विमानचाळलन संचालनालयाचे पत्र क्र. संचा/विचासं/जा.क्र.५०३, 
दि.०३.०५.२०२४ चे पत्र 


प्रस्तावना 


केंद्र शासनाच्या डी.जी.सी.ए. च्या CAR Section 8 Series H Part II Issue II मधील 
परिच्छेद 9.3.1 नुसार विमानचालन संचालनालयातील प्रत्येक वैमानिकांना Level “D” Full 
Flight Simulator वर उजळणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार दि.२० मे,२०२४ ते 
दि.३१ मे २०२४ या कालावधीत Donauworth (near Munich) Germany येथे वैमानिकांच्या 
उजळणी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आल्याचे एअरबस हेलिकॉप्टर कंपनीने विमानचालन 
संचालनालयास संदर्भ क्र. 3 येथील दि.९.४.२०२४ च्या ई-मेल संदेशाव्दारे कळविले आहे. 
सदर ई-मेल संदेशाच्या अनुषंगाने विमानचाळन संचालनालयाने संदर्भ क्र. ४,५ व ६ येथील 
पत्रान्वये दि.२४ मे, २०२४ ते दि.७ जून, २०२४ या कालावधीत Donauworth (near Munich) 
Germany येथील उजळणी प्रशिक्षणासाठी कॅप्टन महेंद्र दळवी,वैमानिक (हेलिकॉप्टर) आणि 
कॅप्टन मोहित शार्मा, वैमानिक (हेलिकॉप्टर) यांना पाठवण्याकरीता आणि त्यासाठी येणा-या 
खर्चास मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार विमानचालन 
संचालनालयातील कॅ.महेंद्र दळवी, वैमानिक (हेलिकॉप्टर) व कॅ.मोहित शार्मा, वैमानिक 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-११२४/प्र.क्र.९८ /विमान-१ 


(हेलिकॉप्टर) या दोन वैमानिकांना Donauworth (near Munich) Germany येथीळ उजळणी 


प्रशिक्षणास पाठविण्यास व त्यासाठी येणा-या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


2. विमानचालन संचालनालयातील खालील तक्त्यात नमूद दोन वैमानिकांना 
त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये उजळणी प्रशिक्षणासाठी Donauworth (near 
Munich) Germany येथे जाण्यासाठी व त्याअनुषंगाने होणा-या अंदाजित एकूण 
रु.८१,२१,३८५/- इतक्या प्रशिक्षण खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 
संबंधित वैमानिकांना प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याकरिता दिनांक २४.०५.२०२४ (म.नं.) रोजी 
मुख्यालय सोडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. | वैमानिकाचे नाव व प्रशिक्षणाचा प्रशिक्षणाचा प्रशिक्षणाचे 
पदनाम दिनांक 
दिनांक एकूण कालावधी ठिकाण 
i HAC दळवी, | दि.२५.०५.२०२४ते १४ दिवस Donauworth 
वैमानिक दि.०७.०६.२०२४ (near Munich) 
वैमानिक Germany 
2| क॑.मोहितरशार्मा fF.24.04 2028 ते १४ दिवस Donauworth 
Sees दि.०७.०६.२०२४ (near Munich) 
वैमानिक Germany 
३. उपरोक्त प्रशिक्षणासाठीच्या खर्चाचे विवरण सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 
४. सदर प्रशिक्षणासाठी एकूण दोन वैमानिकांचा Donauworth (near Munich) Germany 


येथील प्रशिक्षण दौ-याचा संपूर्ण खर्च व इतर कर असा अंदाजित एकूण रु.८१,२१,३८५/- 
एवढा खर्च येणार आहे.सदर खर्च मागणी क्र ए-४,२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, (००) (११४) 
परिवहन साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 
(२०७० ०१५६), ५० इतर खर्च या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


प. याकरीता उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-११२४/प्र.क्र.९८ /विमान-१ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥89॥8/959॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 
२०२४०५०६१४२०५९१००७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJASHREE S HIRLEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a2696592d5d84825b5aed6905fd0b9e9dd2c6726eb5e 
bc44e78c6af282fc9b0d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S H | R [_ F K A R serialNumber=9182EA9A54D76E6216129AD842EA023F173D80 
83DBD47F2CF1041DA3010B16D6, cn=RAJASHREE S HIRLEKAR 
Date: 2024.05.06 17:18:23 +05'30' 
(राजश्री हिर्लेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी सादर, 


q. 
. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 

. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई ५६. 
. महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-११२४/प्र.क्र.९८ /विमान-१ 


शासन निर्णय क्र. विचासं-११२४/प्र.क्र.९८ /विमान-१, दिनांक of मे, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


'परिशिष्ट-९ 


राज्य शासनाच्या हेलिकॉप्टरवरील वैमानिकांच्या Donauworth (near Munich) 


Germany येथील प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे विस्तृत विवरणपत्र 


अ.क्र तपशिल वैमानिकांच्या प्रशिक्षणाकरिता येणारा 
खर्च 
ण प्रशिक्षणाचा कालावधी १४ दिवस (प्रशिक्षण दि. २५.०५.२०२४ 
ते दि.०७.०६.२०२४ 
प्रशिक्षणासाठी येणारा खर्च रु.५९,०३,३८५/- 
2 (Recurrent ground & Simulator विदेशी चलन (Euro ६२,८०१.९६) 
training) 
र दोन वैमानिकांचा प्रवास खर्च रु. १०,००,०००/- 
अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी असेल तो) 
४ निवास, टॅक्सी प्रवास, दैनिक भत्ता, प्रवास रु.१२,१८,००० /- 
विमा व व्हिसा खर्च अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी असेल तो) 
५ इतर अनुषंगिक खर्च प्रत्यक्ष खर्च 
अंदाजित एकूण खर्च रु.८१,२१,३८५/- - 
अथवा प्रत्यक्ष खर्च (जो कमी असेल तो) 


Digitally signed by RAJASHREE S HIRLEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2696592d5d84825bS5aed6905fdOb9e9dd2c672 
6el 


5ebc44e78c6af282fc9b0d, postalCode=400032, 
arashtra, 


serialNumber=9182EA9A54D76E6216129AD842EA023F1 
73D8083DBD47F2CF1041DA3010B16D6, cn=RAJASHREE 
S HIRLE 


ate: 2024.05.06 17:18:44 +05'30' 


(राजश्री RSH) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


